राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या 
अहवाल खंड-२ मधील शिफारशीच्या 
अनुषंगाने स्वीकृत  वेतनस्तरविषयक 
वेतननिश्चितीसंबंधी स्पष्टीकरण. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जिपआ-२०२४/प्र.क्र.९२०/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक: ३० एप्रिल, २०२४. 


वाचा:- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. वेपुर ११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दि. १३ फेब्रुवारी, २०२४. 
२. ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.जिपअ-२०२३/प्र.क्र.३६७/आस्था-४, 
दि. ०७ नोव्हेंबर,२०२३. 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वेपुर-११२२/प्र.क्र.५/सेवा-९, दि.२२ फेब्रुवारी, २०२३. 


प्रस्तावना:- 

राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या अहवालातील वेतनश्रेणीविषयक शिफारशींची व 
त्यावर झासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबातचे आदेशा झासन निर्णय वित्त विभाग, dye 
११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दि.१३.०२.२०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्य वेतन 
सुधारणा समितीने केलेल्या शिफारशी शासनाने मान्य करुन एकूण १०४ संवर्गांना सुधारित 
वेतनस्तर मंजूर केलेले आहेत. 

त्यानुषंगाने संदर्भिय शासन निर्णय क्र.२ अन्वये ग्रामविकास विभागांतर्गत राज्यातील जिल्हा 
परिषदांमधील लघुलेखक (उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी) व विस्तार अधिकारी यां सवंर्गांना 
संदर्भिय शासन निर्णय क्र.१ मधील सुधारित वेतनश्रेण्यांविषयक व अनुषंगिक शिफारशी लागू 
करण्यात आल्या आहेत. संदर्भाधिन क्र. ३ येथील शासन परिपत्रकान्वये वित्त विभागाकडून 
वेतनस्तरविषयक वेतननिश्चितीसंबंधी स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
सदर स्पष्टीकरणात्मक सूचना राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधीळ लघुलेखक (उच्चश्रेणी), 
लघुलेखक (निम्नश्रेणी) व विस्तार अधिकारी या संवर्गाना लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन परिपत्रक प्रसृत करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक:- 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ Helles कलम २४८ च्या 
परंतुकानुसार अनुज्ञेय असलेल्या अधिकारानुसार वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वेपुर- 
११२३/प्र.क्र.५/सेवा-९, दि. २२ फेब्रुवारी, २०२४ राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील लघुलेखक 
(उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी) व विस्तार अधिकारी या संवर्गाना योग्य त्या फेरफारांसह लागू 
करण्यात येत आहे. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः जिपआ-२०२४/प्र.क्र.९०/आस्था-४ 


2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७१"५/.॥च8$॥[॥89.90/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०४३०११४०२९६४२० असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेझ्ञानुसार, 


itally signed by SUBHASH BABAN INGALE 


ig) 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=ff061387998f39ca303c7da669fe047 1ca884215afebe7 
53ecc009e02aad ce, postalCode=400032, st=Mah: hi 


INumber=F0319D46C62F9F6D7DBC200D9693539DF215A 
A A N | N A | F 28C05D55971515AC3C87DDAA987, cn=SUBHASH BABAN 
INGALE 


(सुभाष इंगळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्ष नेता, ( विधानसभा/विधान परिषद ), विधानमंडळ, मुंबई 

मा.मंत्री (ग्राम विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई 
महालेखापाल, ( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई/नागपूर 

महालेखापाल, ( लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

सर्व उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई. 

सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, २५ ASA रोड, फोर्ट, मुंबई. 
शासकीय अभियोक्ता, अपील शाखा, रिट सेल, मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद/नागपूर 
शासकीय अभियोक्ता, अपील शाखा, रिट सेल, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई. 

कार्यासन आस्था-४ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


